आदिवासी सेवक/पसंस्था यांना पुरस्कार 
देण्याकरिता स्थापन केलेल्या निवड 
समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आसेपु-२०२१/प्र.क्र.३७/का.१४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२१ 
वाचा :- १) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-१०९९/प्र.क्र.१५९/का.५,दि.५ नोव्हेंबर, १९९९. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-२००३/प्र.क्र.५६/का.१४,दि.१९ जानेवारी,२००४. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-२००५/प्र.क्र.०१/का.१४,दि.७ जानेवारी,२००५. 
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-२००५/प्र.क्र.०१/का.१४,दि.३१ ऑक्टोबर,२००५. 
५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-२०१०/प्र.क्र.४/का.१४,दि.११ ऑक्टोबर,२०१०. 
६) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-२०१२/प्र.क्र.२०९/का.१४,दि.१८ नोव्हेंबर,२०१३. 
७) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आसेपु-२०१४/प्र.क्र.११९/का.१४,दि.१८ जून,२०१५ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्त्याने काम करणा-या कार्यकर्त्यांना व 
स्वयंसेवी सस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागामार्फत “आदिवासी सेवक” व 
“आदिवासी सेवा संस्था” हा पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कार देण्यासाठी योग्य उमेदवारांची /संस्थांची निवड 
करण्यासाठी मा.मंत्री (आ.वि,) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन अ.क्र.(१) येथील शासन निर्णयाव्दारे राज्यस्तरीय 
समिती गठीत करण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. सदर तरतुदीनुसार संदर्भाधीन अ.क्र. ७ येथील शासन 
निर्णयान्वये ३ वर्षासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. दरम्यान १३ वी विधानसभा विसर्जित झाल्याने 
दिनांक १८ जून,२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली विद्यमान निवड समितीची पुनर्रचना 
करुन नवनियुक्त विधानसभा सदस्यांचा समावेश करुन नव्याने समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. आता सदर समितीची खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु-२०२१/प्र.क्र.३७/का.१४ 


शासन निर्णय :- 
“आदिवासी सेवक” व “आदिवासी सेवा संस्था” हा पुरस्कार देण्याकरिता राज्यस्तरीय निवड समितीची 


खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र सभासदांचे नांव/पदनाम पद 

शिका मा.मंत्री (आदिवासी विकास) अध्यक्ष 

२ मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) उपाध्यक्ष 

3 श्री.शिरीषकुमार नाईक,मा.विधानसभा सदस्य,नवापूर । सदस्य 

४ श्री.शांताराम तुकाराम मोरे, मा.विधानसभा सदस्य, सदस्य 

भिवंडी ग्रामीण 

पु सचिव (आदिवासी विकास) सदस्य 

६ आयुक्‍त (आदिवासी विकास),नाशिक सदस्य सचिव 
२. या समितीचा कालावधी पुढील तीन वर्षासाठी राहील. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक या कार्यालयाकडे पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव उपरोक्‍त 


समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करतील. 
सदर समितीचे कार्यक्षेत्र, अधिकार इ. बाबी शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टीएसपी- 
१०८३/४२/१२६५/का.१२,दिनांक ६ जून, १९८४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. तसेच समितीच्या सदस्यांना 


ae 


प्रचलित 


नियमानुसार प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१५२१०१२४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc Ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Laxmikant 


Gopalrao Dhoke 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
सर्व संसद सदस्य 


ou=Tribal Development Department, 


1eca50b65438 91 7ccf1f24d8ca684b65640df6372ea73 Iffacdd 
27 14bbcd4d43c6782884c7e7a2091f9f1 edc1d97ebb542c48b98fb8c 

8bddécfé axmikant Gopalrao Dhoke 

Date: 2021.03.23 15:27:03 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु-२०२१/प्र.क्र.३७/का.१४ 


Cc 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता,विधान सभा/विधान परिषद 

६. सर्व मा.विधान सभा/विधान परिषद सदस्य 

७. श्री.शिरीषकुमार नाईक, विधानसभा सदस्य,नवापूर 

८. श्री.श्ांताराम तुकाराम मोरे, विधानसभा सदस्य,भिवंडी ग्रामीण 

९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 

१०. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१२. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 

१३. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक,नागपूर,अमरावती 

१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 
१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

१८.निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई 

२१. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्या. अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
२२. निवड नस्ती (का.१४), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


